RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ३, अंक ४१ ] 


गुरुवार , ऑगस्ट १०, २०१७/ श्रावण १९, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे १४, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ७४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४६.- दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी संपणाऱ्या वर्षाच्या 

कामांसाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून आणखी विवक्षित रकमा देणे व त्यांचे विनियोजन करणे यांस अधिकृत 
मंजुरी देण्यासाठी अधिनियम . 


पृष्ठे 
१-१४ 


. 


दिनांक ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे . 


नि . ज . जमादार , 
प्रधान सचिव व विधी परामर्शी, 

महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


सन २०१७ चा विधानसभा विधेयक क्रमांक ४६ . 


( मा . राज्यापालांनी संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक १० 

ऑगस्ट २०१७ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम .) 
दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी संपणाऱ्या वर्षाच्या कामांसाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून आणखी विवक्षित 

रकमा देणे व त्यांचे विनियोजन करणे यांस अधिकृत मंजुरी देण्यासाटी अधिनियम . 
ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०४ व २०५ अन्वये, दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी संपणाऱ्या वर्षाच्या 
कामांसाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून आणखी रकमांचे विनियोजन करण्यासाठी विनियोजन अधिनियम संमत करून 
घेण्याकरिता व उक्त रकमांच्या प्रदानास अधिकृत मंजुरी देण्याच्या प्रयोजनाकरिता तरतूद करणे आवश्यक आहे ; त्याअर्थी, 
भारतीय गणराज्याच्या अडुसष्टाव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 
या अधिनियमास, महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन अधिनियम, २०१७ असे म्हणावे. 

संक्षिप्त नाव . 


१ . 


( १ ) 


भाग चार ७४–१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग स्वार , ऑगस्ट १०, २०१७/ श्रावण १९ , 


शके १ ९ ३ ९ 


. 


सन २०१७ 


२ . 


राज्याच्या एकत्रित निधीतून, दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी संपणाऱ्या वर्षात , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या 
२०१८ या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कामे व प्रयोजने यांच्या बाबतीतील कित्येक खर्च भागविण्यासाठी रकमा देतेवेळी यासोबत 
वित्तीय 

जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या रकमांपेक्षा अधिक नसतील इतक्या म्हणजे तेहतीस हजार 
वर्षासाठी 

पाचशे तेहतीस कोटी पंच्याऐंशी लक्ष एकवीस हजार रुपये एवढी एकूण बेरीज होणाऱ्या रकमा देता येतील व त्यांचा विनियोग 


राज्याच्या 


एकत्रित करता येईल. 


निधीतून 

रुपये 


३,३५,३३,८५,२१,००० 

काढणे . 


विनियोजन . 

३ . या अधिनियमाद्वारे, राज्याच्या एकत्रित निधीतून ज्या रकमा देण्यासाठी व त्यांचा विनियोग करण्यासाठी अधिकृत 
मंजुरी देण्यात आलेली आहे, त्या रकमांचा विनियोग दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी संपणाऱ्या वर्षात अनुसूचीत दर्शविलेली 
कामे व प्रयोजने यांकरिता करण्यात येईल . 


अनुसूची 
( कलमे २ व ३ पहा) 


अनुदानाचा 


किंवा इतर 


कामे व प्रयोजने 


लेखाशीर्ष 


एकूण 


विनियोजनाचा 
अनुक्रमांक 
( १ ) 


विधानसभेने 

एकत्रित निधीवर 
मत देऊन मंजूर 

भारित केलेल्या 
केलेल्या रकमांपेक्षा 

रकमांपेक्षा 
अधिक नसतील अशा रकमा 

( ४ ) 
रुपये 

रुपये 


( २ ) 


( ३ ) 


रुपये 


ए-४ 


९ १,०७, ९ ८,००० 


... 


९ १,०७ ,९ ८,००० 


ए - महसुली लेख्यावरील खर्च 

सामान्य प्रशासन विभाग 
सेक्रेटरिएट आणि संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा २०५२ , सेक्रेटरिएट - सर्वसाधारण सेवा 

२०५९ , सार्वजनिक बांधकामे 
२०७० , इतर प्रशासनिक सेवा 

२०७५ , संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा 
माहिती व प्रसिद्धी 

२२२० , माहिती व प्रसिद्धी 


ए-६ 


१,००० 


१,००० 


एकूण- सामान्य प्रशासन विभाग 


९ १,०७,९९ , ००० 


९ १,०७,९९ , ००० 


गृह विभाग 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागचार,ऑगस्ट१०,२०१७/श्रावण१९,शके१९३९ 


बी -१ 


पोलीस प्रशासन 


४५,६६,७ ९ ,००० 


... 


४५,६६,७ ९ ,००० 


२,४४,००,००० 


२,४४,००,००० 


बी -२ राज्य उत्पादन शुल्क 
बी -३ वाहतूक प्रशासन 


१,१५,३७,६५,००० 


३५,४५,२४,००० 


१,५०,८२,८ ९ , ००० 


बी -४ सेक्रेटरिएट आणि इतर प्रशासनिक सेवा 


२०१४ , न्यायदान 
२०५५ , 

पोलीस 
२०७० , इतर प्रशासनिक सेवा 
२०३ ९ , राज्य उत्पादन शुल्क 
२०४१ , वाहनांवरील कर 
३०५५ , मार्ग परिवहन 
३०५६ , देशांतर्गत जल वाहतूक 
२०४५, विक्रेय वस्तू व सेवा यांवरील इतर कर व शुल्क 
२०५२, सेक्रेटरिएट - सर्वसाधारण सेवा 
२०७५ , संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा 
२०५६ , तुरुंग 
३००१ , भारतीय रेल्वे- धोरण निश्चिती, संचालन , संशोधन व 

इतर संकीर्ण संघटना 
३०५१ , बंदरे व दीपगृहे 


१,६१,५०,००० 


१,६१,५०,००० 


२,४४,००,००० 


२,४४,००,००० 


बी -५ तुरुंग 
बी -७ आर्थिक सेवा 


१,७६,००,४ ९ , ००० 


१,७६,००,४ ९ ,००० 


एकूण- गृह विभाग 


३,४३,५४,४३,००० 


३५,४५,२४,००० 


३,७८ , ९९ , ६७,००० 


अनुसूची - चालू 


४ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


महसूल व वन विभाग 


सी -६ नैसर्गिक आपत्तींच्या निवारणासाठी सहाय्य 


१,३३,३०,००० 


... 


१,३३,३०,००० 


२२४५ , नैसर्गिक आपत्तींच्या निवारणासाठी सहाय्य 
२४०६ , वनीकरण व वन्यजीवन 


सी -७ वने 


४६,२६,४६,००० 


... 


४६.२६,४६,००० 


२४१५ , कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण 
२५५१ , डोंगराळ प्रदेश 


एकूण- महसूल व वन विभाग 


४७,५ ९ ,७६,००० 


४७,५ ९ , ७६,००० 


कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व 

मत्सव्यवसाय विभाग 


डी -३ कृषि सेवा 


२४०१, पीक संवर्धन 


२,२ ९ , २१ , ९ ६,००० 


... 


२,२ ९ , २१, ९ ६,००० 


२४०२ , मृद व जल संधारण 
२४१५ , कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण 
२४०३ , पशुसंवर्धन 
२४०४ , दुग्धव्यवसाय विकास 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागचार,ऑगस्ट१०,२०१७/श्रावण१९,शके१९३९ 


४१,१ ९ , ४४,००० 


... 


४१,१ ९ , ४४,००० 


डी -४ पशुसंवर्धन 
डी -५ दुग्धव्यवसाय विकास 


१,७५,१ ९ ,००० 


... 


१,७५,१९ ,००० 


डी -६ 


मत्स्यव्यवसाय 


२४०५, मत्स्यव्यवसाय 


२२,६०,७६,००० 


... 


२२,६०,७६,००० 


एकूण - कृषि,पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्सव्यवसाय विभाग 


२ , ९ ४,७७,३५,००० 


... 


२ , ९ ४,७७,३५,००० 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


ई -२ 


२३,३८,४७,००० 


... 


२३,३८,४७,००० 


सर्वसाधारण शिक्षण 
सेक्रेटरिएट आणि इतर सामाजिक सेवा 


ई 


६,८५,१०,००० 


... 


६,८५,१०,००० 


२२०२ , सर्वसाधारण शिक्षण 
२२०४, क्रीडा व युवक सेवा 
२२०५ , कला व संस्कृती 
२२२५ , अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग 

व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 


भागचार७४-२ 


२२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
२२५१ , सेक्रेटरिएट - सामाजिक सेवा 


एकूण- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


३०,२३,५७,००० 


३०,२३,५७,००० 


नगरविकास विभाग 


एफ -२ नगरविकास आणि इतर प्रगत सेवा 


२०५३ , जिल्हा प्रशासन 


५७,११,२३,००० 


... 


५७,११,२३,००० 


२०७० , इतर प्रशासनिक सेवा 


एफ -३ सेक्रेटरिएट आणि इतर सामाजिक सेवा 


१,००० 


... 


१,००० 


२२१७, नगरविकास 
३०५४, मार्ग व पूल 
२२३० , कामगार व सेवायोजन 
२२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
२२५१ , सेक्रेटरिएट - सामाजिक सेवा 
३४७५ , इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवा 
३६०४, स्थानिक संस्था व पंचायत राज संस्था यांना 

नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागचार,ऑगस्ट१०,२०१७/श्रावण१९,शके१९३९ 


७३,५६,५३,००,००० 


७३,५६,५३,००,००० 


... 


एफ -४ स्थानिक संस्था व पंचायत राज संस्था 

यांना नुकसानभरपाईच्या व 
अभिहस्तांकित रकमा देणे 


एकूण- नगरविकास विभाग 


७४,१३,६४,२४,००० 


७४,१३,६४,२४,००० 


जलसंपदा विभाग 


आय-३ पाटबंधारे , वीज आणि इतर आर्थिक सेवा 


२०,६६,००० 


... 


२०,६६,००० 


२४०२ , मृद व जल संधारण 
२७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
२७०२, लहान पाटबंधारे 
२७०५ , लाभक्षेत्र विकास 
२७११, पूर नियंत्रण व जलनिस्सारण 

वीज 


२८०१, 


३४०२ , अवकाश संशोधन 


एकूण - जलसंपदा विभाग 


२०,६६,००० 


२०,६६,००० 


५ 


अनुसूची - चालू 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


विधि व न्याय विभाग 


जे -१ 


न्यायदान 


२०१४ , न्यायदान 


७,१४,२०,००० 


४१,०३,००० 


७,५५,२३,००० 


एकूण -विधि व न्याय विभाग 


७,१४,२०,००० 


४१,०३,००० 


७,५५,२३,००० 


उद्योग , उर्जा व कामगार विभाग 


के -६ ऊर्जा 


२८०१, वीज 


४५,२५ , ९ ८,००० 


... 


४५,२५ , ९ ८,००० 


२८१० , नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा 


एकूण - उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 


४५,२५, ९ ८,००० 


४५,२५ ,९ ८,००० 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागचार,ऑगस्ट१०,२०१७/श्रावण१९,शके१९३९ 


२३,१६,३६,००० 


... 


२३,१६,३६,००० 


एल -२ जिल्हा प्रशासन 
एल -३ ग्रामविकास कार्यक्रम 


२,३५,६८,३७,००० 


... 


२,३५,६८,३७,००० 


२०५३ , जिल्हा प्रशासन 
२०५ ९ , सार्वजनिक बांधकामे 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
२४०२ , मृद व जल संधारण 
२४१५ , कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण 
२५०१ , ग्राम विकासासाठी विशेष कार्यक्रम 
२५०५, ग्रामीण रोजगार 
२५१५ , इतर ग्राम विकास कार्यक्रम 


२७०२ , लहान पाटबंधारे 


२८१० , नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा 
३०५४ , मार्ग व पूल 

एकूण - ग्रामविकास व जलसंधारण विकास विभाग 


२,५८,८४,७३,००० 


२,५८,८४,७३,००० 


अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


भागचार७४-३ 


१,०४,७८,०५,००० 


... 


१,०४,७८,०५,००० 


एम-२ अन्न , साठवण व वखार साठवण 
एम -३ सेक्रेटरिएट आणि इतर आर्थिक सेवा 


२४०८ , अन्न , साठवण व वखार साठवण 
३४५१, सेक्रेटरिएट - आर्थिक सेवा 
३४७५ , इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवा 


३,७ ९ , ५०,००० 


... 


३,७ ९ , ५०,००० 


एकूण- अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


१,०८,५७,५५,००० 


... 


१,०८,५७,५५,००० 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


२,३३,४४,० ९ ,००० 


२,३३,४४,० ९ ,००० 


... 


एन -३ अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, 

इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक 
यांचे कल्याण 


२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग 

व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 


२२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
२२२५ , अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग 

व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 


८० ,९९ , ८२,००० 


... 


एन-६ अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, 

इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे 


८० , ९९ , ८२,००० 


कल्याण 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागचार,ऑगस्ट१०,२०१७/श्रावण१९,शके१९३९ 


एकूण- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


३,१४,४३, ९ १,००० 


३,१४,४३, ९ १,००० 


५०,००,०५,००० 


५०,००,०५,००० 


२५,००,००,००० 


२५,००,००,००० 


ओ -१ जिल्हा प्रशासन 
ओ -३ ग्रामीण रोजगार 
ओ -७ सेक्रेटरिएट - आर्थिक सेवा 
ओ -९ जनगणना , सर्वेक्षण व सांख्यिकी 


नियोजन विभाग 

२०५३ , जिल्हा प्रशासन 
२५०५ , ग्रामीण रोजगार 
३४५१, सेक्रेटरिएट - आर्थिक सेवा 
३४५४ , जनगणना , सर्वेक्षण व सांख्यिकी 

एकूण -नियोजन विभाग 


२,००० 


२,००० 


१ , ९ २,६८,००० 


१ , ९ २,६८,००० 


५१, ९ २,७५,००० 


२५,००,००,००० 


७६, ९ २,७५,००० 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


आर-१ वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


१७,१०,०४, ९ ७,००० 


... 


१७,१०,०४ , ९ ७,००० 


२२१० , वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
२२११ , कुटुंबकल्याण 
२२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 

एकूण- सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


१७,१०,०४ , ९ ७,००० 


१७,१०,०४, ९ ७,००० 


6 


7 


अनुसूची - चालू 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 


एस-३ सेक्रेटरिएट - सामाजिक सेवा 


२२५१ , सेक्रेटरिएट - सामाजिक सेवा 


१,००० 


१,००० 


एकूण- वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 


१,००० 


१,००० 


आदिवासी विकास विभाग 


टी -५ जनजाति क्षेत्र विकास उपयोजनेवरील 


२२०२ , सर्वसाधारण शिक्षण 


११,६३,३६,५३,००० 


... 


११,६३,३६,५३,००० 


महसुली खर्च 


२२०३ , तंत्र शिक्षण 


२२०४ , क्रीडा व युवक सेवा 
२२१० , वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
२२११ , कुटुंबकल्याण 
२२१५ , पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
२२१७, नगरविकास 
२२२० , माहिती व प्रसिद्धी 
२२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग 

व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 
२२३० , कामगार व सेवायोजन 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
२२३६ , 

पोषण आहार 
२४०१ , पीक संवर्धन 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागचार,ऑगस्ट१०,२०१७/श्रावण१९,शके१९३९ 


२४०२ , मृद व जल संधारण 
२४०३, पशुसंवर्धन 


२४०५, मत्स्यव्यवसाय 


२४०६ , वनीकरण व वन्यजीवन 


२४२५, सहकार 


भागचार७४-३अ 


२४३५ , इतर कृषिविषयक कार्यक्रम 
२५०१, ग्राम विकासासाठी विशेष कार्यक्रम 


२५०५ , ग्रामीण रोजगार 


२७०२ , लहान पाटबंधारे 


२८०१, 


वीज 


२८१० , नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा 


२८५१ , ग्रामोद्योग व लघुउद्योग 


२८५२ , उद्योग 


३०५४ , मार्ग व पूल 


३०५५ , मार्ग परिवहन 


एकूण - आदिवासी विकास विभाग 


११,६३,३६,५३,००० 


११,६३,३६,५३,००० 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागचार,ऑगस्ट१०,२०१७/श्रावण१९,शके१९३९ 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


व्ही -२ सहकार 


२०७० , इतर प्रशासनिक सेवा 


१, ९ ५,७७,३०,३८,००० 


... 


१ , ९ ५,७७,३०,३८,००० 


२२३० , कामगार व सेवायोजन 


२२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 


२४२५, सहकार 


२४३५, इतर कृषिविषयक कार्यक्रम 
२८५१ , ग्रामोद्योग व लघुउद्योग 


२८५२ , उद्योग 


३४५१ , सेक्रेटरिएट - आर्थिक सेवा 


३४५६ , 


नागरी 

पुरवठा 


एकूण- सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


१ , ९ ५,७७,३०,३८,००० 


१ , ९ ५,७७,३०,३८,००० 


९ 


अनुसूची - चालू 


१० 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


२०४९ , व्याज प्रदाने 


१,०४,७४,७२,००० 


१,०४,७४,७२,००० 


डब्ल्यू-१ व्याज प्रदाने 
डब्ल्यू -२ सर्वसाधारण शिक्षण 
डब्ल्यू -३ तंत्र शिक्षण 


२२०२ , सर्वसाधारण शिक्षण 


४,५८,२५,००० 


४,५८,२५,००० 


२२०३, तंत्र शिक्षण 


१,००० 


... 


१,००० 


डब्ल्यू -४ कला व संस्कृती 


२२०५, कला व संस्कृती 


४,२०,०६,००० 


४,२०,०६,००० 


एकूण- उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


८,७८,३२,००० 


१,०४,७४,७२,००० 


१,१३,५३,०४,००० 


महिला व बाल विकास विभाग 


एक्स -१ सामाजिक सुरक्षा व पोषण आहार 


३,४५,३०,३५,००० 


... 


३,४५,३०,३५,००० 


२२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
२२३६ , पोषण आहार 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागचार,ऑगस्ट१०,२०१७/श्रावण१९,शके१९३९ 


एकूण -महिला व बाल विकास विभाग 


३,४५,३०,३५,००० 


... 


३,४५,३०,३५,००० 


पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 


वाय-२ पाणीपुरवठा व स्वच्छता 


३५,००,००,००० 


... 


३५,००,००,००० 


२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता 

एकूण-पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 


३५,००,००,००० 


... 


३५,००,००,००० 


कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 


झेडए-१ सेक्रेटरिएट आणि इतर सामाजिक सेवा 


२२०३, तंत्र शिक्षण 


१५,००,००,००० 


... 


१५,००,००,००० 


२२३० , कामगार व सेवायोजन 


२२५१, सेक्रेटरिएट - सामाजिक सेवा 

एकूण- कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 


१५,००,००,००० 


१५,००,००,००० 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


४,२७,५०,००० 


... 


४,२७,५०,००० 


झेडसी -१ संसद/ राज्य / संघराज्य क्षेत्र 

विधानमंडळे 


२०११ , संसद / राज्य / संघराज्य क्षेत्र विधानमंडळे 

एकूण- महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


४,२७,५०,००० 


४,२७,५०,००० 


मराठी भाषा विभाग 


झेडएफ -२ कला व संस्कृती 


३०,००,००० 


३०,००,००० 


२२०५ , कला व संस्कृती 

एकूण-मराठी भाषा विभाग 
एकूण-ए- महसुली लेख्यावरील खर्च 


३०,००,००० 


३०,००,००० 
३,२०,३२,२६,१७,००० 


३,१८,६६,६५,१८,००० 


१,६५,६० , ९९ , ००० 


बी - भांडवली लेख्यावरील खर्च 
कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास 

व मत्सव्यवसाय विभाग 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागचार,ऑगस्ट१०,२०१७/श्रावण१९,शके१९३९ 


डी - ९ मत्सव्यवसायावरील भांडवली खर्च 


४४०५ , मत्स्यव्यवसायावरील भांडवली खर्च 


८,००,००,००० 


... 


८,००,००,००० 


६४०५, मत्स्यव्यवसायासाठी कर्जे 


८,००,००,००० 


८,००,००,००० 


एकूण -कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्सव्यवसाय विभाग . 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


ई-४ 


२०,५०,००,००० 


... 


२०,५०,००,००० 


. 


शिक्षण , क्रीडा , कला व संस्कृती 
यांवरील भांडवली खर्च 


४२०२ , शिक्षण , क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील 

भांडवली खर्च 


एकूण - शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


२०,५०,००,००० 


२०,५०,००,००० 


नगरविकास विभाग 


एफ -५ सामाजिक सेवा यांवरील भांडवली खर्च 


४२१७ , नगरविकासावरील भांडवली खर्च 


५,१८,३३,००,००० 


... 


५,१८,३३,००,००० 


५४७५ , इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च 


अनुसूची - चालू 


१२ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


एफ -७ नगर विकासासाठी कर्जे 


६२१७ नगर विकासासाठी कर्जे 


३०,००,००,००० 


३०,००,००,००० 


एकूण - नगरविकास विभाग 


५,४८,३३,००,००० 


५,४८,३३,००,००० 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


१८,३ ९ , ०३,००० 


... 


१८,३ ९ ,०३,००० 


२ ९ , ३६,५ ९ ,००० 


१,१५,००,००० 


३०,५१,५ ९ , ००० 


एच-७ सामाजिक सेवा आणि आर्थिक सेवा ४०५५ , पोलीस यांवरील भांडवली खर्च 
यावरील भांडवली खर्च 

४२१६ , गृहनिर्माणावरील भांडवली खर्च 
४७११ , पूरनियंत्रण प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च 

५०५४ , मार्ग व पूल यांवरील भांडवली खर्च 
एच-८ सार्वजनिक बांधकामे आणि प्रशासकीय व ४०५ ९ , सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च 
कार्यचालन इमारती यावरील भांडवली खर्च 

४२०२ , शिक्षण , क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील 

भांडवली खर्च 
४२१० , वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील 

भांडवली खर्च 
४२१७, नगरविकासावरील भांडवली खर्च 
४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग 

व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण यावरील भांडवली 

खर्च 
४२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यांवरील भांडवली खर्च 
४२५० , इतर सामाजिक सेवां यांवरील भांडवली खर्च 

४४०५, मत्स्यव्यवसायावरील भांडवली खर्च 
एच -९ प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी ४२०२ , शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील 
भांडवली खर्च 

भांडवली खर्च 
४२१० , वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील 

भांडवली खर्च 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागचार,ऑगस्ट१०,२०१७/श्रावण१९,शके१९३९ 


. 


१,००० 


... 


१,००० 


४२५० , इतर सामाजिक सेवां यांवरील भांडवली खर्च 


एकूण - सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


४७,७५,६३,००० 


१,१५,००,००० 


४८ , ९ ०,६३,००० 


जलसंपदा विभाग 


आय-५ पाटबंधारे यांवरील भांडवली खर्च 


५,००,००,३७,००० 


... 


५,००,००,३७,००० 


४४०२ , मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च 
४७०१ , मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च 


४७०२ , लहान पाटबंधायांवरील भांडवली खर्च 
४७११ , पूरनियंत्रण प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च 
४८०१, वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च 


एकूण- जलसंपदा विभाग 


५,००,००,३७,००० 


५,००,००,३७,००० 


अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


४४०८ , अन्न , साठवण व वखार यांवरील भांडवली खर्च 


२,००० 


... 


२,००० 


एम-४ अन्न , साठवण व वखार यांवरील 

भांडवली खर्च 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागचार,ऑगस्ट१०,२०१७/श्रावण१९,शके१९३९ 


एकूण - अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


२,००० 


२,००० 


नियोजन विभाग 


१,६५,६५,०१,००० 


... 


१,६५,६५,०१,००० 


ओ -१० इतर ग्रामविकास कार्यक्रमांवरील 

भांडवली खर्च 


४५१५ , इतर ग्राम विकास कार्यक्रम यावरील भांडवली 

खर्च 


५४५२ , पर्यटनावरील भांडवली खर्च 


एकूण-नियोजन विभाग 


१,६५,६५,०१,००० 


१,६५,६५,०१,००० 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग 
एस-४ वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य ४२१० , वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील 
यांवरील भांडवली खर्च 

भांडवली खर्च 


१,००० 


... 


१,००० 


एकूण- वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग 


१,००० 


१,००० 


१३ 


१४ 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागचार,ऑगस्ट१०,२०१७/श्रावण१९,शके१९३९ 


२,१०,२०,००,००० 


२,१०,२०,००,००० 


रुपये 


0008085bohb 


३,३५,३३,८५,२१,००० 


... 


१,१५,००,००० 


१,६६,७५, ९९ , ००० 


रुपये 


(२) 


२,१०,२०,००,००० 


२,१०,२०,००,००० 


००० 80880016 


रुपये 


३,३३,६७,० ९ , २२,००० 


अनुसूची - समाप्त 


( ३ ) 


४२१५ , पाणीपुरवठा व स्वच्छता यावरील भांडवली खर्च 


४४०२ , मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च 
६२१५ , पाणीपुरवठा व स्वच्छता यासाठी कर्जे 

एकूण-पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


एकूण- बी - भांडवली लेख्यावरील खर्च 


-बेरीज 


2- Inh 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


( २ ) 


वाय -६ आर्थिक आणि सामाजिक सेवा 

यावरील भांडवली खर्च 


( १ ) 


ONBEHALFOFGOVERNMENTPRINTING,STATIONERYANDPUBLICATION,PRINTEDANDPUBLISHEDBYSHRIPARSHURAMJAGANNATHGOSAVI,PRINTEDATGOVERNMENTCENTRALPRESS,21-A,NETAJISUBHASHROAD,CHARNIROAD,MUMBAI400004ANDPUBLISHEDATDIRECTORATEOFGOVERNMENTPRINTING,STATIONERYANDPUBLICATION,21-A,NETAJISUBHASHROAD,CHARNIROAD,MUMBAI400004,EDITOR:SHRIPARSHURAMJAGANNATHGOSAVI. 


